RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक ३३ ] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १७- २३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ 


[ पृष्ठे २४, किंमत : रुपये १४. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


अपर पोलीस महासंचालक ( वाहतूक ), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक अपोमसं ( वा.)/ ४५ / पोनि (नियो )/मुंबई / २०१७/ ३०११. 
दिनांक ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी सकाळी ११ - ०० वाजता सकल मराठा 
समाजाच्यावतीने मराठा क्रांती मूक महामोर्चाचे आयोजन केले आहे . 
सदर मोर्चाजिजामाता उद्यान , भायखळा , मुंबई येथून आझाद मैदान , 
मुंबई या ठिकाणी जाणार आहे. सदर महामोर्चामध्ये सहभागी होण्यासाठी 
संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातून मोठ्या संख्येने मोर्चेकरी खाजगी व सार्वजनिक 
वाहनाने येणार आहेत . तसेच सदर दिवस हा कार्यालयीन कामकाजाचा 
असल्याने मुंबई शहरात वाहतूक कोंडी होण्याची दाट शक्यता आहे . 

उपरोक्त आयोजित मराठा क्रांती मूक महामोर्चाचे वेळी वाहतूक 
कोंडी टाळण्यासाठी मुंबई शहरात येणारी अवजड वाहने मुंबई 
शहराचे बाहेर थांबविणे आवश्यक आहे . त्याकरिता दिनांक ९ ऑगस्ट 
२०१७ रोजी महामार्गाने मुंबईच्या दिशेने प्रवास करणारी जड - अवजड 
वाहने सकाळी ७- ०० वाजता ते १९ - ०० वाजेपर्यंत पुढील ठिकाणी 
थांबविण्यात यावीत . 

(१) मुंबई -पुणे द्रूतगती मार्गावर उर्सेटोलनाका . 
( २) राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ वर घोटी टोलनाका . 
( ३) राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ वर कुसगाव टोलनाका . 
( ४ ) राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६ वाकण फाटा . 
( ५ ) राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ८ खानीवडेटोलनाका . 


ज्याअर्थी, उपरोक्त आयोजित मराठा क्रांती मूक महामोर्चाचे वेळी 
मुंबईत वाहतूक कोंडी टाळण्याकरिता उक्त महामार्गावर उपाययोजना 
करणे आवश्यक आहे ; त्यासाठी मोटार वाहन कायद्यातील उपरोक्त 
अनुक्रमांक १ व २ च्या तरतुदीनुसार अधिसूचना जारी करणे आवश्यक 
आहे अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , आर . के . पद्मनाभन , अपर पोलीस महासंचालक 
( वाहतूक ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई याद्वारे शासन अधिसूचना क्रमांक 
एम. व्ही . ए. ०५८९ /सीआर-१०६१/ टीआरए-२, दिनांक १९ मे १९९० 
Addendum, दिनांक ३० सप्टेंबर २००२ नुसार मोटर वाहन कायदा , 
१९८८ चे कलम ११५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून वरील प्रमाणे अधिसूचना जारी करीत आहे : 

(१ ) उक्त निर्बंधातून अत्यावश्यक सेवा वाहने / रुग्णवाहिका / 
अग्निशामक वाहने / पोलीस व शासकीय वाहने यांना वगळण्यात 
येत आहे . 
___ (२) सदरची अधिसूचना आज दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७ रोजी 
माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 
__ (३ ) सदरची अधिसूचना ही दिनांक ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी 
सकाळी ७- ०० ते १९-०० वाजेपर्यंत लागू राहील . 


मुंबई , 
दिनांक ८ ऑगस्ट २०१७. 


आर . के . पद्मनाभन , 
अपर पोलीस महासंचालक ( वा . ) 

महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 


भाग एक ( को. वि .पु.) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७ - २३, २०१७ / श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 7th August 2017 

CORRIGENDUM 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No. TPS . 1214 / 1423/C . R . 19 / 17 /D . P . Ulhasnagar /Corrigendum /UD - 12 . — Whereas, in accordance with 
sub -section ( 1) of section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter 
referred to as the said Act ”), the State Government has sanctioned a part of the Draft Development Plan 
of Ulhasnagar Municipal Corporation vide Notification No. TPS - 1214/ 1423 /C .R .19/17/SM /UD -12, dated 
21st April 2017 with modifications as specified in Schedule -I of the notification (hereinafter referred to as 
“ the said Final Development Plan ”) ; 


And whereas , in accordance with sub -section ( 1) of section 31 of the said Act, vide Notice No. 
TPS. 1214 / 1423 /C .R . 19 / 17 /EP /UD - 12 , dated 21st April 2017 , the State Government has republished the 
Substantial Modifications while sanctioning the said Development Plan as specified in Schedule- II ofthe 
notice (hereinafter referred to as the said Excluded Part ) ; 


And whereas, the Government in Urban Development Department has issued a Corrigendum to the 
said aforesaid Notification and Notice dated 21st April 2017 vide No . TPS . 1214 / 1423/ C . R . 19 / 17 / 
D . P .Ulhasnagar/Corrigendum /UD - 12 , dated 23rd June 2017 ; 


And whereas, it is further observed that some errors are needed to be corrected in accordance with 
the Government approval in the sanctioned Modification (Schedule - I, Sr . No. 261), substantial 
Modifications (Schedule - II, Sr. No. 60 ) and also in the Corrigendum dated 23rd June 2017 and for that 
purpose it is necessary to issue further Corrigendum for the same as mentioned in Annexure hereto ; 


Now , therefore , this Corrigendum is issued in respect of such corrections for the Substantial 
Modifications-EP ( Schedule -II) as mentioned in Annexure attached hereto ; 


Copy of this Corrigendum is kept open for the inspection of the general public during office hours on 
all working days, for the period of 30 days in the office of the Commissioner, Ulhasnagar Municipal 
Corporation , Ulhasnagar . 


This Corrigendum is also published on the website of Government of Maharashtra at 
www .maharashtra . gov . in 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७- २३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ 


३ 


ANNEXURE 


Corrigendum to Schedule of Modifications 
(Schedule -I & II) of the Notification dated 21st April 2017 , Notice dated 21st April 2017 and 

Corrigendum dated 23rd June 2017. 


Schedule No. 


Corrigendum 


Sr . No. Notification / Notice /Corrigendum No. 
( 1) 

( 2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


1 Notification No. TPS- 1214 / 1423/ C.R .19/ 17 / 

SM /UD - 12 , dated 21st April 2017 . 


In the last column of the 
Schedule of Modifications 
regarding SM - 261 following 
sentence is deleted “ Site No . 156 , 
utility Services (Cremation 
Ground ) and Site No. 157 
Recreation Open are deleted 
and included in Residential Zone 
as shown on plan ." 


II 


2 Notice No. TPS - 1214 / 1423 / C . R . 19/ 17/EP/ 

UD - 12 , dated 21st April 2017 . 


In the last column of the Schedule 
of Modifications regarding EP -60 
following sentence is deleted 
“ Site No. 155 , Public Services 
(BurialGround ). 


3 Corrigendum No. TPS - 1214 /1423 / C .R . 19 / 

17 / D . P .Ulhasnagar/ Corrigendum /UD - 12 , 
dated 23rd June 2017 . 


Corrigendum In the Corrigendum dated 

23rd June 2017 , Instead of 
“ Chief Planning Division , 
MMRDA, 6th Floor , New 
Building, E - Block , Bandra 
Kurla Complex, Bandra ( E .). 
Mumbai 400 051" Read as 
“ Commissioner , Ulhasnagar 
Municipal Corporation Ulhasnagar.” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K . KHANDEKAR , 


Section Officer . 


ATT Toth 


(aol. fa . q.) — 837 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १७ - २३, २०१७/ श्रावण २६- भाद्र १, शके १९३९ 


DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE 
(OPERATIONS ) , BRIHAN MUMBAI 


Order 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ/ सिंधु / क - १/ संस्था नोंदणी / २०१७ / ४३३. — या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री रासाई देवी दुग्ध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या., करूळ, मु. पो . करूळ , ता . वैभववाडी, जि . सिंधुदुर्ग , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) 
व कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्र . एस . डी . जी . / व्ही . डब्ल्यू. डी ./ अ. जी . आर ./ 
ओ / ४६१ / सन २०१७, दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी नोंदविण्यात आली 
आहे . 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
नियम १९६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” असे आहे . 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ . 


दाजी शंकर खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ),सिंधुदुर्ग , 


No. C . P./ XI ( 6 )/ Gokulashtami/ 811 ( 1 )/ 2016. 
Whereas ,GokulashtamiFestival is being celebrated 
from 14th August 2017 to 15th August 2017. 

And whereas, acts throwing coloured water 
indiscriminately and obscene utterances in public 
places are likely to lead to communal tension and 
breach of public peace . 

And whereas , I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety to 
prohibit certain acts mentioned hereunder . 

Now , Therefore , I, Dr. Rashmi Karandikar, 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 
Brihan Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me by clauses (c ), (e ) and (f) of sub - section ( 1 ) 
of section 37 read with sub - section (6 ) of 
section 2 and sub -section ( 2 ) of section 10 of the 
Maharashtra Police Act, 1951, (MAH . XXII of 1951) 
do hereby prohibit the following acts throughout 
Brihan Mumbai : 

(i) The public utterances of obscene words or 
slogans or singing of obscen songs . 

( ii ) The use of gestures or mimetic represen 
tations and the preparation , exhibition or dis 
semination of pictures, symbols , placards or 
any other objects or things which may offend 
the dignity , decency or morality . 

( iii) The practice of spraying or throwing 
coloured water , dyes or powder on pedestrians. 

(iv ) Preparation and or throwing of balloons 
filled with coloured or plain water or any liquid . 

I, direct that this order shall be published in 
local daily newspapers , in Official Gazettes and by 
affixing copies there of at conspicuous public places 
and announcing the same through loudspeakers 
in Brihan Mumbai. 

This order will remain in force from 00 -01 hours 
of 14th August 2017 to 24 - 00 hrs. of 15th August 
2017. 


सहकारी संस्था , मुंबई पूर्व व पश्चिम उपनगरे , मुंबई 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुं .मं ./ उपनि / ससं ( मु.पु.व प.उ.)/ बी - ४ / ३५८० / २०१७. - याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , गोदावरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
पत्ता : इमारत क्र . २५ , पी. एम . जी . पी . कॉलनी, मानखुर्द ( पश्चिम ), 
मुंबई ४०० ०४३ नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एमएचडीबी / एचएसजी / (टीसी) / 
१३४३५ / २०१७ - २०१८ . ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० (१९६१ चा महा . २४) च्या कलम ९ ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ याचा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

राजेंद्र गायकवाड , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

मुंबई पूर्व व पश्चिम उपनगरे, 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ . 

म्हाडा, मुंबई. 


मुंबई, 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग 

मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / एमवि /मुंबई / सं. नों ./ अधिसूचना / १६२९ / २०१७ . — उप 
निबंधक , सहकारी संस्था , एम-विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , शबरी अॅशविल को - ऑप हौ . सो .लि ., प्लॉट क्रमांक पी - १, सीटीएस 
क्रमांक ४५२ , व्हीलेज बोर्ला, एन . बी . पाटील मार्ग, चेंबूर , 
मुंबई ४०० ०७१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


Given under my hand and Seal this 11th Au 
gust, 2017. 


DR. RASHMI KARANDIKAR , 
Deputy Commissioner of Police 
(Operation ), Brihan Mumbai. 


नवी मुंबई, 
दिनांक १३ जून २०१७ . 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग, मुंबई. 


( २ ) 


( ५ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७- २३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ ५ 

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (३ ), यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मुंबई / जिउनि -३ / क -५६/ दत्तदिगंबर के . सो ./१२८५ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, महेन्द्र म्हस्के , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था (३), मुंबई या आदेशान्वये 
दत्तदिगंबर सहकारी पतसंस्था मर्यादित मुंबंई, यंग कमिटी ट्रान्झिट कॅम्प, ५वा मजला, रूम नं . ५१७, गुंदवली गावठाण , आझाद रोड , अंधेरी ( पूर्व) , 
मुंबई ४०० ०६९ या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , 
खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकार प्रदान शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव केलेल्या अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . आनंद शंकर शिंदे 

तज्ज्ञ संचालक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी के / पूर्वविभागापुरते 
__ अटी . - (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकारी कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

(३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३ ”, “ अ- ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग, अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. मुदत वाढीसाठी सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरल्याचे पुरावे सादर करणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी . वसुली अधिकारी यांनी 
वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना 
“ अ -१ ”, “ अ - २ ”, “ अ- ३ ” व “ अ- ४ ” सोबत जोडलेला आहे. 

(६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रीट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
____ ( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

(८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दत्तदिगंबर सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, मुंबई, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६९ ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 

(१२) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

महेन्द्र म्हस्के , 
मुंबई, 

जिल्हा उप निबंधक , 
दिनांक २० जुलै २०१७ . 

सहकारी संस्था ( ३), मुंबई . 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १७- २३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / कात -६ / कलम १५६/ खोपोली शहर ना . सह .पतसं./ १२५४ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , पी . एम . खोडका,जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , रायगड 
अलिबाग या आदेशान्वये खोपोली शहर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित खोपोली , ता . खालापूर . जि . रायगड या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे ( अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून ) निबंधकाचे 
अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकार प्रदान शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव केलेल्या अधिकाऱ्याचा हद्दा 

( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . सूर्यकांत दयाराम सरोदे विशेष वसुली व विक्री अधिकारी वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा. 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकारी कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ- ३ ”, “ अ- ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग , अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 

य कोषागारात भरल्याचे पुरावे सादर करणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी. वसुली अधिकारी यांनी 
वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना 
“ अ -१ ”, “ अ- २ ”, “ अ - ३ ”, “ अ- ४ ” सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रीट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 
___ ( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण.१५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, खोपोली शहर नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्या., खोपोली, ता . खालापूर , जि . रायगड " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३ ) या कार्यालयात दरमहा होणाऱ्या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक 
आहे . 


अलिबाग, 
दिनांक २५ जुलै २०१७. 


पी . एम् . खोडका , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७- २३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ 


७ 


विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक विसनि / कोंकण / वि - २ / क . १५६/ ०३/ सन २०१७ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ. ज्योती आ . लाठकर, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोंकण विभाग , नवी मुंबई 
या आदेशान्वये दि नवजीवन को .- ऑप बँक लि ., उल्हासनगर या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ ( वाजवी किंमत निश्चित करण्याचे अधिकार वगळून ) 
अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकार प्रदान शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव केलेल्या अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ४ ) 
श्री . संजय नारायण घुगे कनिष्ठ अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी ठाणे/ रायगड /रत्नागिरी / 

सिंधुदुर्ग जिल्हे . 
__ ( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकारी कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ - ३ ”, “ अ - ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग , अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसली अधिकारी यांनी नमद केलेल्या कालावधीत वसलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि नवजीवन को .- ऑप बँक लि ., 
उल्हासनगर ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

___ ( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करित आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

___ (१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

ज्योती आ . लाठकर , 
नवी मुंबई, 

विभागीय सहनिबंधक , 
दिनांक ७ जुलै २०१७. 

सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई. 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १७- २३, २०१७/ श्रावण २६- भाद्र १, शके १९३९ 

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (३ ), यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मुंबई /जिउनि- ३/ कलम १५६/ रोहजाना के . सो.लि ./ १२८६ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , महेंद्र म्हस्के , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( ३), मुंबई या 
आदेशान्वये रोहजाना को - ऑप. क्रेडिट सो. लि ., प्रागी को .- ऑप . प्रिमायसेस को .- ऑप सो . लि ., बजाज रोड, विलेपार्ले ( प.), मुंबई ४०० ०५६ या 
संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम 
१ व ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकार प्रदान शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव केलेल्या अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 

श्री . एम . जी . डामसे 
श्री . एम . जो . डामस विशेष लेखापरीक्षक , वर्ग- २ विशेष वसुली अधिकारी 

बृहन्मुंबई 
__ अटी. - (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचेनिदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचेप्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ ९८ व ९१ व अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ- ३ ”, “ अ- ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग, अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ ”, व “ अ-२ ”, “ अ- ३ ”, “ अ- ४ ” सोबत जोडलेला आहे . 

( ६) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रीट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसूलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसली अधिकारी यांनी नमद केलेल्या कालावधीत वसलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किं 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/ प्र. क्र . २३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 
___ (१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, रोहजाना को - ऑप. क्रेडिट सो .लि ., 
मुंबई ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 
___ ( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बॅकां यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 
____ ( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

महेन्द्र म्हस्के , 
मुंबई, 

जिल्हा उप निबंधक , 
दिनांक २० जुलै २०१७ . 

सहकारी संस्था , ( ३ ), मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७- २३, २०१७/ श्रावण २६- भाद्र १, शके १९३९ 


९ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग , 

मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएस /पीआरडी / आय / १९४० / २०१७-२०१८ / सन 
२०१७. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , अंजली औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित, १ए/ ७०४ , हेमा पार्क को - ऑप . हौसिंग सोसा. लिमिटेड, उदयश्री 
रोड, भांडुप ( पूर्व ), मुंबई ४०० ०४२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) ९ (१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था १९६१ चा नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ औद्योगिक संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

तालुका पनवेल यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ओ / ३४०९ / २०१७- २०१८ / सन 
२०१७ . — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल, ता . पनवेल , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , चॅनल प्लाझा प्रिमायसेस 
सहकारी संस्था मर्यादित , फायनल प्लॉट नं . ४१९ व ४२६ / १, तक्का पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / 
ओ/ ३४०९/ २०१७-२०१८ / सन २०१७,दिनांक १२ एप्रिल २०१७ ने ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) ९(१ ) 
अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “सर्वसाधारण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ इतर सर्वसाधारण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


नवी मुंबई, 
दिनांक २० एप्रिल २०१७. 


संध्या बावनकुळे , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

एस -विभाग , मुंबई. 


पनवेल, रायगड . 
दिनांक १२ एप्रिल २०१७. 


चेतन चौधरी , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , ता . पनवेल. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग , 

___ मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएस / पीआरडी / आय / १९९० / २०१७-२०१८ / सन 
२०१७. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस -विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , ऋषीकेश औद्योगिक उत्पादक सहकारी । 
संस्था मर्यादित, १४२ / २४७८ , टागोरनगर , ग्रुप नं . ७, विक्रोळी ( पूर्व), 
मुंबई ४०० ०८३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) ९( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा 
नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ औद्योगिक संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

संध्या बावनकुळे , 
नवी मुंबई, 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
दिनांक २० एप्रिल २०१७. 

एस -विभाग, मुंबई. 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

क्रमांक आरटीजी/ आरटीजी/पीआरडी / अ/१४१६/ १७- १८ / सन २०१७. 
या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , पशुराम दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्या., जाकादेवी , ता ., जि . रत्नागिरी, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) १० (१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “कृषी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “इतर कृषी संस्था ” आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १९ मे २०१७. 


के . आर. धुळप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस -विभाग , 

मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएस /पीआरडी / आय / १९४८ / २०१७- २०१८ / सन 
२०१७. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , तथागत औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , १/ २२० / ३११९, टागोरनगर , विक्रोळी ( पूर्व) , मुंबई ४०० ०८३ ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) 
९ (१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ औद्योगिक संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक 
उत्पादक संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम /टिएनए/ एमएचएडीबी / एचएसजी/(टिओ)/(टिसी)/ ०६ / 
२०१६-२०१७. — याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , कलाजंली १- डी , 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था, स्वदेशी मिल , म्हाडा कॉम्प्लेक्स , सायन, चुनाभट्टी, 
मुंबई ४०० ०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ 
चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ 
याचा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


नवी मुंबई , 


संध्या बावनकुळे , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

एस -विभाग, मुंबई. 


राजेंद्र गायकवाड, 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
( मुंबई शहर व कोकण मंडळ ), कोकण 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ / म्हाडा , मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक १४ मार्च २०१७. 


दिनांक २० एप्रिल २०१७. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७ - २३, २०१७/ श्रावण २६- भाद्र १, शके १९३९ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम /टिएनए / एमएचएडीबी/ एचएसजी/(टिओ)/(टिसी)/ ०५ / 
२०१६- २०१७. — याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , “ साई दर्शन 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित ”, ९९ ; गवालीया टँक रोड, खंबाला हिल 
हॉस्पीटलजवळ , केम्स कॉर्नर , ग्रान्ट रोड ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०२६ ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) 
यांचा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ याचा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल -विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम-२ / डब्ल्यूएल/पीआरडी / आय / ११४६४ / २०१६- २०१७ / 
सन २०१७ / ४१२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल -विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , खरटमोल औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित, सुंदरबाग , इंदिरानगर, हनुमान मंदिरजवळ , कमानी, कुर्ला( पश्चिम ), 
मुंबई ४०० ०७० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
(१९६१ चा महा. २४ ) ९(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा 
नियम १०( १ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ औद्योगिक संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ औद्योगिक उत्पादक संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


नवी मुंबई , 
दिनांक ७ मार्च २०१७. 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल -विभाग, मुंबई. 


राजेंद्र गायकवाड , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
(मुंबई शहर व कोकण मंडळ ), कोकण 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा, मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ७ मार्च २०१७ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम/टिएनए / एमएचएडीबी / एचएसजी/ (टिओ)/(टिसी)/ ०७ / 
२०१७-२०१८. — याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, “देवजी प्रेमजी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित ”, इमारत क्र . १३ एफ , चकाला स्ट्रीट 
क्रॉस लेन , मांडवी, मुंबई ४०० ००३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९६१ याचा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , एल -विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम - २ / डब्ल्यूएल / पीआरडी/ आय / ११४६२/ २०१६-२०१७ / सन 
२०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल -विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित 

करीत आहे की , निधी औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , श्रीकृष्ण 
__ सोसायटी, एम - ४ , कमानी , सुंदरबाग , कुर्ला ( पश्चिम), मुंबई ४०० ०७० ही 

संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) 
९( १) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ याचा नियम १०( १) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ औद्योगिक संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


राजेंद्र गायकवाड , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
(मुंबई शहर व कोकण मंडळ ), कोकण 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ / म्हाडा , मुंबई . 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

एल-विभाग , मुंबई. 


नवी मुंबई , 
दिनांक ७ मार्च २०१७. 


मुंबई, 
दिनांक १८ एप्रिल २०१७. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, के - पश्चिम विभाग , 

___ मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूके - डब्ल्यू / जीएनएल / ( ओ) / २०१७- २०१८ / १३५४/ 
सन २०१७. – उप निबंधक, सहकारी संस्था, के -पूर्वविभाग, मुंबई, याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , पर्ल प्लाझा प्रिमायसेस को - ऑप. सोसायटी 
लि ., सी .टी .एस . नं . ७९२, ७९२ ( २ ते ९), अंधेरी रेल्वे स्टेशन समोर , 
अंधेरी व्हिलेज , अंधेरी ( पश्चिम), मुंबई ४०० ०५८ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) ९(१ ) अन्वये 
नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ याचा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “व्यापारी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

प्रताप पाटील , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ६ एप्रिल २०१७. 

के-पश्चिम विभाग , मुंबई. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल -विभाग , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम-२/ डब्ल्यूएल/ पीआरडी / आय/ ११४६६ / २०१६- २०१७/ सन 
२०१७. – उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल-विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , ओमकार औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
इंदिरानगर , एलजी /९६ / ५ /१०, कमानी मागे , हनुमान मंदिरजवळ , सुंदरबाग , 
मुंबई ४०० ०७० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
__ ( १९६१ चा महा . २४ ) ९( १) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त 

अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा 
नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ औद्योगिक संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ औद्योगिक उत्पादक संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल -विभाग , मुंबई . 


नवी मुंबई , 
दिनांक ९ मार्च २०१७. 


मुंबई, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७- २३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ 


११ 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , एल -विभाग, मुंबई यांजकडून 
___ क्रमांक एमयूएम-२ / डब्ल्यूएल /पीआरडी / आय/ ११४८३/ २०१६- २०१७ / सन 
२०१७. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल -विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , रंजना औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , । 
११- बी / १, शमा अपार्टमेंट , पटेलवाडी पाईप रोड, कुर्ला ( प.), मुंबई ४०० 
०७० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. 
२४ ) ९( १) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १०( १) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ औद्योगिक संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक 
उत्पादक संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल -विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम -२/ डब्ल्यूएल/पीआरडी / आय /११४८८ / २०१७-२०१८ / सन 
२०१७. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल-विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , शिवअभिषेक औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
फ्लॅट नं . ३०६, बिल्डिंग नं . २६ / डी , चांदिवली सहयोग हौ . सोसा., म्हाडा 
कॉलनी, सीटीएस नं . ४१ च्या जवळ , चांदीवली, साकीनाका , मुंबई- ७२ ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) 
९( १ ) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे 
वर्गीकरण “ औद्योगिक संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


नवी मुंबई, 
दिनांक ९ मार्च २०१७ . 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल-विभाग, मुंबई. 


नवी मुंबई, 
दिनांक १२ एप्रिल २०१७ . 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल -विभाग , मुंबई. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल -विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम -२ / डब्ल्यूएल /पीआरडी/ आय / ११४८२ / २०१६- २०१७/ सन 
२०१७ / ४३८ . – उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल-विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , बजरंगबली औद्योगिक उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , पटेलवाडी पाईप रोड , ११ - बी /१, हंस बेकरी, कुर्ला (प.), 
मुंबई ४०० ०७० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ।। 
(१९६१ चा महा . २४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा । 
नियम १० ( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ औद्योगिक संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ औद्योगिक उत्पादक संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल -विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम - २ / डब्ल्यूएल / एचएसजी / टीसी / १०८५० / २०१६- २०१७ / 
सन २०१७. — उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल -विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की, मिमोसा मिराबिलिस को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., सीटीएस 
नं . २५बी/ १, २६ , २७, २८३/ १, २९एन, ५०ओ( पीटी ), सेक्टर आर १२ , 
नाहर अमृत शक्ती, चांदिवली फार्म रोड , चांदीवली , अंधेरी ( पूर्व), मुंबई- ७२ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) 
९(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १० ( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “भाडेकरु सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


नवी मुंबई, 
दिनांक ९ मार्च २०१७. 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल-विभाग, मुंबई. 


नवी मुंबई, 
दिनांक २७ मार्च २०१७ . 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल-विभाग, मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल -विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम -२/ डब्ल्यूएल / पीआरडी / आय / ११४६५ / २०१६- २०१७ / 
सन २०१७ / ४१०. – उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल -विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , श्री गायत्री औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , सेंट्रल रेल्वे कॉलनीजवळ , साबळेनगर, पत्राचाळ , सिंधी कॅम्प , 
विठ्ठल मंदिरजवळ , कुर्ला, मुंबई ४०० ०२४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) ९( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ औद्योगिक 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल -विभाग , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम - २/ डब्ल्यूएल /पीआरडी / आय / ११४८७/ २०१७- २०१८ / 
सन २०१७. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल-विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , शिवकिशोर औद्योगिक उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , भिम नगर , लक्ष्मीनारायण मंदिर रोड, आंबेडकर पुतळ्याजवळ , 
साकीनाका, मुंबई ४०० ०७२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) ९(१ ) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ 
चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ औद्योगिक संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


नवी मुंबई, 
दिनांक ७ मार्च २०१७. 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल-विभाग, मुंबई . 


नवी मुंबई, 
दिनांक ११ एप्रिल २०१७. 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

एल-विभाग , मुंबई. 


भाग एक ( को. वि .पु .) – २अ 


आदेश 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १७- २३, २०१७/ श्रावण २६- भाद्र १, शके १९३९ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल -विभाग, मुंबई यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयूएम - २ / डब्ल्यूएल / पीआरडी / आय / ११४८५/ २०१७- २०१८ / क्रमांक पीएलआर /(पीएलआर)/ एचएसजी /(टिसी )/ ७५ / २०१७- १८ /सन 
सन २०१७. – उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल -विभाग, मुंबई याद्वारे २०१७. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , सुंदरबाग औद्योगिक उत्पादक सहकारी अधिसूचित करीत आहे की , शुभांगण अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
संस्था मर्यादित , १२१ / २, बी. एस . डी ., इंदिरानगर झोपडपट्टी, कुर्ला ( प. ), मर्यादित , सर्व्हे नं . ३०, हिस्सा नं . ३, प्लॉट नं . १०९, बोईसर ( पू.), ता .जि . 
मुंबई ४०० ०७० . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० पालघर . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 
( १९६१ चा महा . २४ ) ९( १) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त महा . २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ याचा 
नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ औद्योगिक संस्था ” असून उप वर्गीकरण नियम १० (१) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ औद्योगिक उत्पादक संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


नवी मुंबई, 
दिनांक १० एप्रिल २०१७. 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

एल -विभाग, मुंबई. 


पालघर , 
दिनांक २४ एप्रिल २०१७. 


सुरेश अंधारे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल -विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयूएम - २ / डब्ल्यूएल /पीआरडी / आय / ११४८६/ २०१७ - २०१८ / सन 
२०१७. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल -विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , शांतादुर्गा औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित, एल . जी . ३० / १, समर्थ सदन , इंदिरा नगर, सुंदरबाग, कुर्ला (प.) , 
मुंबई ४०० ०७० . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
( १९६१ चा महा . २४ ) ९ (१ ) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त 

अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा 
नियम १०( १ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ औद्योगिक संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ औद्योगिक उत्पादक संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पीएलआर / (पीएलआर) / जीएनएल / ( ओ )/ २८ / २०१७ -१८ / सन 
२०१७. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , महावीर नगर को - ऑप . हौसिंग सोसायटीज 
असोसिएशन लि ., सर्व्हे नं . १०९, महावीर नगर , नवापूर रोड, बोईसर, 
ता . जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चे 
नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “सर्वसाधारण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “इतर संस्था ” करण्यात आले आहे . 


शिरीष सपकाळ , 
नवी मुंबई , 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
दिनांक १० एप्रिल २०१७ . 

एल-विभाग, मुंबई . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पीएलआर/ (पीएलआर )/ एचएसजी/ (टिसी )/ ७४ / २०१७- १८ / सन 
२०१७. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , क्रिएटिव्ह प्लाझा सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , गट नं . २८ , हिस्सा नं . ओ , माकणे, ता . जि . पालघर , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम 
९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ याचा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


सुरेश अंधारे , 
पालघर , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २४ एप्रिल २०१७ . 

पालघर . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पीएलआर / ( पीएलआर ) / आर. एस . आर ./ ( सी . आर .)/ १५६० / 
२०१७- १८ / सन २०१७. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, जि . 
पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , दि खान्देशरत्न ग्रामीण सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , दुकान क्र . ३, रामकृष्ण अपार्टमेंट, सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , केशवनगर, बोईसर, ता . जि . पालघर. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चेनियम १० (१) अन्वयेतिचेवर्गीकरण 
“ साधन संपत्ती संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ कर्ज देणाऱ्या साधन संस्था " 
करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक २० एप्रिल २०१७ . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


पालघर , 
दिनांक ९ मे २०१७ . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


भाग एक ( को . वि .पु.) – ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७- २३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ 


१३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पीएलआर /( पीएलआर ) / एचएसजी /(टिसी )/ १२६ / २०१७ -१८ / सन 
२०१७. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , युनिक प्रेस्टिज सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित, सर्व्हे नं . ४०, हिस्सा नं . ५ / २, चार रस्ता, बोईसर रोड, 
पालघर (प.), ता. जि . पालघर. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली 

आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात 
आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पीएलआर/ (पीएलआर) / एचएसजी /(टिसी)/ १२९ / २०१७ - १८ / सन 
२०१७. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , ओस्वाल ड्रिम सिटी, बि . नं . ११ व १२ सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्व्हे नं . ८२३ , हिस्सा नं . २५ , २६ , ८ , ६ , 
माहिम , बिडको, पालघर (प .), ता . जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 
"गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे . 

सुरेश अंधारे, 
पालघर , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
दिनांक १६ मे २०१७. 

पालघर . 


पालघर , 
दिनांक १५ मे २०१७ . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पीएलआर /(पीएलआर )/ एचएसजी /(टिसी)/ १२८ / २०१७-१८ / सन 
२०१७. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , ओस्वाल ड्रिम सिटी, बि . नं . ९ व १० सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्व्हे नं . ८२३, हिस्सा नं . २५ , २६, ८ , ६, 
माहिम, बिडको, पालघर (प.), ता . जि . पालघर. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचेवर्गीकरण 
“गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पीएलआर/ (पीएलआर )/ एचएसजी /(टिसी)/ १३० / २०१७- १८ / सन 
२०१७ . — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , राजा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सर्व्ह 
नं . २६ब , अंबामाता रोड, पालघर ( प.), ता . जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १०( १ ) अन्वयेतिचे 
वर्गीकरण “गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक १९ मे २०१७ . 


सुरेश अंधारे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


पालघर , 
दिनांक १६ मे २०१७. 


सुरेश अंधारे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

पालघर . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पीएलआर / (पीएलआर )/ एचएसजी /(टिसी ) /१२७ / २०१७-१८ / सन 
२०१७. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , ओस्वाल ड्रिम सिटी , बि . नं . ७ व ८ सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सव्हे नं . ८२३ , हिस्सा नं . २५ , २६ , ८ , ६ , 
माहिम , बिडको, पालघर ( प.), ता . जि . पालघर. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४) चे कलम ९( १ ) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे . 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन- १/ टेसी. ४ / सन २०१७ / ३७७७. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 
ब्ल्य इमप्रेस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी . टी .एस. नं . ५३ / १० 
( पार्ट ), ६६, ६६/ १ ते ८ , ६७, ६९ ऑफ व्हिलेज कांदिवली, तालुका 
बोरीवली, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई ४०० ०६७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी /टिसी / १२७९९/ सन २०१७, दिनांक 
२५ मे २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे 
वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

बाजीराव शिंदे, 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था 
मुंबई , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
दिनांक २५ मे २०१७ . 

झो .पु. प्रा ., मुंबई. 


पालघर , 
दिनांक १६ मे २०१७. 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७- २३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , के - पश्चिम विभाग , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून 
मुंबई यांजकडून 

आदेश 
आदेश 

क्रमांक एसडीजी / केकेआय / एचएसजी / (टिसी) / ११११/ २०१७- १८ / सन 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूके - डब्ल्यू /एचएसजी / (टीसी )/ १६०४८ / २०१७ २०१७. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली, ता . कणकवली , 
२०१८ / सन २०१७ / १८६४ . – उप निबंधक , सहकारी संस्था, के -पश्चिम जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , लक्ष्मी निवास सहकारी गृहनिर्माण 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , समर्थ संपदा को - ऑप. संस्था मर्यादित , कणकवली, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र 
हौसिंग सोसायटी लि ., अॅमेनिटी प्लॉट , सीटीएस नं . १/ ३८ /३ओ/ २, सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) कलम ९(१ ) 
सर्वे नं . ४१( पी ), व्हीलेज ओशिवरा , अंधेरी ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५३, अन्वये नोंदण्यात आली आहे . 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे 

नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

संस्था ” व उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

आहे. 

प्रताप पाटील , 
मुंबई, उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

ए . एम . यशवंत , 
दिनांक १५ मे २०१७ . 

के - पश्चिम विभाग , मुंबई . कणकवली, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २० मे २१७ . 

कणकवली . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , अ-विभाग, मुंबई यांजकडून 
आदेश 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूओ/ जीएनएल / ( ओ) / ०३०६ / २०१७. – उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, अ-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 

क्रमांक आरटीजी / ( आरटीजी )/ एचएसजी / (टिसी ) / २१६९ / सन २०१६ . 
की , कुलाबा मत्सगंधा मत्स व्यवसाय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , गोडाऊन प्रमाणपत्र देण्यात येते की , वैभवसाई कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
नं . १७७३, एम . बी . पी .टी . प्लॉट , ससून डॉक , मत्सबंदर , कुलाबा , मर्यादित , फिशरीज स्कूलमागे, निवखोल , रत्नागिरी , तालुका व जिल्हा 
मुंबई ४०० ००५ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० रत्नागिरी, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
( १९६१ महा. २४ ) यांच्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप 

संस्था नियम , १९६१ मधील नियम क्र . १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

" गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " 
डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

आहे. 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

एस . डी . तोडणकर , 
दिनांक ११ मे २०१७. 

अ-विभाग, मुंबई. 
रत्नागिरी . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१६ . 

रत्नागिरी . 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांजकडून 
आदेश 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , डी विभाग यांजकडून 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१/ टे . सी . ६ / सन २०१७ / ३३९८ . 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूए - डी / एचएसजी / ( टीसी )/ ९४६० / १७- १८ / सन 
व्हाईट हाऊस सहकारी गृहनिर्माण संस्था, सीटीएस नं . ४६२( पार्ट ), ४६२ / २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डी विभाग मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
१४५ ते २१८ , ४६३ ( पार्ट ) , ४६३ / ६२८ ते ७६३ , ४६४ ( पार्ट ) , ४६४ / १ करीत आहे विमलकुंज को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सी . एस.नं . १५५८ , 
ते १०२, मौजे कुर्ला, ए. जी . बर्वे, कुर्ला ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०७० , ही गिरगाव विभाग, हरिश्चंद्र गोरेगावंवकर लेन , गांमदेवी , मुंबई ४०० ००७ , 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) 
कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी /टिसी / च्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
१२७९७/ सन २०१७, दिनांक १२ मे २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली व कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चा नियम १० ( १ ) 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

डॉ . एस . टी . कोठावळे , 
डॉ . स्मिता गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था दिनांक १३ एप्रिल २०१७. सहकारी संस्था, डी विभाग, मुंबई. 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
दिनांक १२ मे २०१७. 

झो. पु. प्रा ., मुंबई . 


मुंबई , 


आदेश 


मुंबई , 


मुंबई , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १७ - २३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ १५ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस-विभाग 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग 
मुंबई यांजकडून 

मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस/पीआरडी/ आय/ ११५२८ / २०१७ - २०१८/ २०१६/ क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस /पीआरडी/ आय/ २०१७/ २०१७- २०१८ / सन 
सन २०१८ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस-विभाग , मुंबई याद्वारे २०१८ . सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , एस-विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , रेवंत औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था अधिसूचित करीत आहे की , रोहिदास औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , २२२ /३१३३, टागोर नगर , विक्रोळी ( पू.), मुंबई ४०० ०८३ . ही मर्यादित , बि .नं . ५४, रूम नं . १३३३ , शिवसागर को ऑप. हौ. सोसा., कन्नमवार 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) नगर ग्रुप नं . १ , विक्रोळी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०८३ . ही संस्था महाराष्ट्र 
चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण औद्योगिक संस्था असून उप वर्गीकरण औद्योगिक आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे 
उत्पादक संस्था असे करण्यात आले आहे . 

वर्गीकरण औद्योगिक संस्था असून उप वर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक 

संस्था असे करण्यात आले आहे. 
संध्या बावनकुळे , 

संध्या बावनकुळे , 
नवी मुंबई , 

सहायक निबंधक , नवी मुंबई , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २५ एप्रिल २०१७ . सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई . दिनांक २५ एप्रिल २०१७ . सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग 

मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस/पीआरडी/ आय/ २०१८ / २०१७- २०१८ / 
सन २०१८ - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , युवराज औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादीत , गुरू गोविंदसिह गार्डन जवळ , १३५/ २४१९ , टागोर नगर , ग्रुप नं . 
७, विक्रोळी ( पू.), मुंबई ४०० ०८३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण औद्योगिक 
संस्था असून उप वर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग 

मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएम/ जीएनएल/ ओ/ ११४८० / २०१६- २०१७/ सन २०१७. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की ,नियोजित कार्पोरेट पार्क II प्रिमायसेस को - ऑप सोसायटी लि ., 
सीटीएस नं . ३५४, ३५५, ३५५ ( १ ते ६) ३५६, ३५६ ( १) ३५७, ३५८ , ३५९ 
आणि ३६० व्हिलेज चेंबुर , एन ओ सर्वे नं . ९ , प्लॉट नं . ६१४ , व्ही . एन . 
पुरव मार्ग, सायन ट्रॉम्बे रोड , चेंबुर मुंबई ४०० ०७१ . ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९( १ ) 
अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण ‘ सर्वसाधारण संस्था असून उप वर्गीकरण इतर संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 


नवी मुंबई , 
दिनांक २५ एप्रिल २०१७. 


संध्या बावनकुळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १८ एप्रिल २०१७ . 


स्नेहा जोशी , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस-विभाग 

मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस /पीआरडी/ आय / २०२३/ २०१७- २०१८ / 
सन २०१८ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , प्रफुल्ल औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , नोबल मेडीकल जवळ , २/ ३ , एल . बी . फनसेकर चाळ, हरीयाली 
व्हीलेज , टागोर नगर, विक्रोळी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०८३. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९( १ ) 
अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण औद्योगिक संस्था असून उप वर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक 
संस्था असे करण्यात आले आहे . 

संध्या बावनकुळे , 
नवी मुंबई , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २५ एप्रिल २०१७ . सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग 

मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - एम / एचएसजी/टीसी/ १०८५६/ २०१७ - २०१८ / 
सन २०१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , भोज महल को - ऑप . हौ . सो .लि ., सीटीएस 
क्रमांक ४४९ , ४४९/ १ ते १७, व्ही . एन . पुरव मार्ग, शिवपुरी रोड जवळ , 
चेंबूर नाका, चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) याच्या कलम ९(१ ) उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १०( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरु 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 


स्नेहा जोशी , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


दिनांक १८ एप्रिल २०१७ . 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १७- २३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , वसई यांजकडून 

झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक पीएलआर/व्हीएसआय / जीएनएल /( ओ )/ १३/ सन २०१७ . - उप क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस /कार्यासन- १/ टे. सी .६/ सन २०१७/ ३३७६. 
निबंधक , सहकारी संस्था , वसई , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करतात सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन 
की , श्री . अल्वीन जॉन कुटीन्हो मुख्य प्रवर्तक रेडीयम इंडस्ट्रियल प्रिमायसेस प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी 
को - ऑप . सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . १४१ , १७९ , १८० , २८० , परमार टेक्नो 

प्रमाणपत्र ओमकार दर्शन एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
सेंटर , फेज- V , पेल्हार गांव , वसई फाटा , नॅशनल हायवे नं . ८ , वसई 

इमारत क्र . ए/ ३ , शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प , तुर्भे मंडाले , मानखुर्द , मुंबई 
( पू.), ता . वसई , जि . पालघर , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

४०० ०८८ . या नावाने दिली असून, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी 

अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 

क्रमांक एम. यु. एम / एस . आर .ए./ एच. एस . जी ./ टि . सी ./ १२७९६ / सन २०१७, 

दिनांक १२ मे २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण ‘ सर्वसाधारण 
संस्था असून उप वर्गीकरण ‘ इतर संस्था असे करण्यात आले आहे . 

कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १०( १ ) 

अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
प्रियंका गाडीलकर , 

सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे. 
वसई , उप निबंधक , 

डॉ . स्मिता गायकवाड , 
दिनांक १५ एप्रिल २०१७. सहकारी संस्था , वसई . 

सहनिबंधक , 
मुंबई , 

सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 

दिनांक १२ मे २०१७. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , वसई यांजकडून 

झो.पु. प्रा ., मुंबई . 
क्रमांक पीएलआर/व्हीएसआय / जीएनएल /( ओ )/ १४/ सन २०१७. - उप 

झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 
निबंधक, सहकारी संस्था , वसई, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करतात 
की , श्री . संतोष गणपत पाटकर , मुख्य प्रवर्तक एमराल्ड इंडस्ट्रियल क्रमांक झोपुप्रा/ सहनि /कार्यासन- १/ टेसि .१/ ३३२३ / सन २०१७. - सहनिबंधक, 
प्रिमायसेस को - ऑप. सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . १४१, १७९ , १८० , २८० , 

सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
परमार टेक्नो सेंटर , फेज- IV, पेल्हार गांव , वसई फाटा , नॅशनल हायवे मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र गवाणपाडा 
नं . ८ , वसई ( पू .), ता . वसई , जि . पालघर , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 

श्री मंगल सी / एस . एल .- ६ एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये 

सीटीएस नं . ४९२ पार्ट , २४३ पार्ट ऑफ व्हिलेज गवाणपाडा, मुलुंड ( पूर्व), 
नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि 

मुंबई ४०० ०८१ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १०( १) अन्वयेतिचेवर्गीकरण 

( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम . यु. एम / 
सर्वसाधारण संस्था असून उप वर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात 

एस . आर. ए./ एच.एस . जी ./टि . सी ./ १२७९५ / सन २०१७, दिनांक ९ मे २०१७ 

नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि 
आले आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था 
प्रियंका गाडीलकर , 

असे करण्यात आले आहे . 
वसई , उप निबंधक , 

डॉ . स्मिता गायकवाड , 
दिनांक १५ एप्रिल २०१७. सहकारी संस्था , वसई . 

सहनिबंधक , 
मुंबई , 

सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), 
दिनांक ९ मे २०१७. 

__ झो .पु. प्रा ., मुंबई ( प्रभारी). 
झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक झोपुप्रा/ सहनि /कार्यासन-१/ टेसि .१/ ३३२१/ सन २०१७. - सहनिबंधक , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग 
सहकारी संस्था , (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 

मुंबई यांजकडून . 
मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र गवाणपाडा 
श्री मंगल बी / एस. एल.- १ एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस / एच .एस . जी ./ टीसी/ २४१५/ २०१७ - २०१८ / 
सीटीएस नं . ४९२ पार्ट , २४३ पार्ट ऑफ व्हिलेज गवाणपाडा , मुलुंड ( पूर्व), 

सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई याद्वारे 
मुंबई ४०० ०८१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 

अधिसूचित करीत आहे की , रुनवाल चेस्टनट सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम. यु.एम / 

मर्यादित , सी टी एस नं . ६८१/ १२ , ६८१/ अ - १३, मुलुंड- गोरेगाव लिंक 
एस . आर.ए./एच. एस . जी ./टि . सी ./ १२७९४/ सन २०१७, दिनांक ९ मे २०१७ 

रोड , भांडूप ( प .), मुंबई ४०० ०७८ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 

अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 

करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था 

संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात 
असे करण्यात आले आहे . 

आले आहे . 
स्मिता गायकवाड , 
सहनिबंधक , 

संध्या बावनकुळे , 
मुंबई , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 

नवी मुंबई , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ९ मे २०१७ . झो .पु. प्रा ., मुंबई ( प्रभारी). 

दिनांक १५ मे २०१७. 

सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७- २३, २०१७ / श्रावण २६- भाद्र १, शके १९३९ 


१७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग 

मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस / एच.एस. जी ./ टीसी/ २४१३/ २०१७- २०१८ /सन २०१७. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस-विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , अकल पुर्ख को - ऑप हौसिंग सोसा लि ., प्लॉट नं . ११ , 
सी टी एस नं . ४५२, ४५३ व ४५४ सर्वे नं . ९६, फ्रेंडस कॉलनी , व्हीलेज 
रोड , भांडूप ( प.), मुंबई ४०० ०७८ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सह भागीदारी संस्था असे 
करण्यात आले आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर 

यांजकडून 
क्रमांक टीएनए/ युएलआर/ एचएसजी/(टिसी )/ २७१७५/ २०१७- २०१८ / सन 
२०१७. - काशी पॅलेस को - ऑप. हौसिंग सोसा . लि ., चलता नं . १७३, ब्लॉक 
नं . ओ/ ४६३, शिट नं . २२ , होली फॅमीली स्कुल जवळ, लालचक्की , 
उल्हानगर- ४, तालुका उल्हानगर , जि . ठाणे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 


उक्त अधिनियमाच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 

एस . एम . गोसावी , 
कल्याण, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २५ एप्रिल २०१७. सहकारी संस्था , उल्हासनगर तालुका . 


नवी मुंबई , 
दिनांक १५ मे २०१७ . 


संध्या बावनकुळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई . 


७ . 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक झोपुप्रा/ सनिस/ कार्यासन -१/ टे. सी .३/ ११८२/ सन २०१७. - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , ( झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ), मुंबई यांचेकडून 
मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र राजमुद्रा एसआरए 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सी . एस . नं . ४३८ ( पार्ट ), लोअर परेल 
विभाग , इमारत क्र . ६ , गोमाता नगर , स्वास्तिक मिल कंपाऊंड , लोअर 
परेल, मुंबई ४०० ०१३ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम .यु .एम / 
एस. आर . ए./एच. एस . जी ./ टि . सी ./ १३१५४/ सन २०१७ , दिनांक २८ एप्रिल 
२०१७ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण ‘भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आले आहे . 

रविंद्र इटकर , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , मुंबई शहर , 
दिनांक २८ एप्रिल २०१७ . 

झो . पु. प्रा ., मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग 

मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम/ डब्ल्युएस / एचएसजी/ टीसी/१०८४७/ २०१७-२०१८ / सन २०१७/ 
२२३२. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , ब्ल्यू बेल को - ऑप हौसिंग सोसा . लि ., 
बिल्डींग नं . ११, सी टी एस नं . १३ , पार्ट २४ पार्ट २५ ऑफ व्हीलेज , 
पवई हिरानंदानी गार्डन , पवई , मुंबई- ७६ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) ९( १ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १० ( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 


नवी मुंबई , 
दिनांक ३ मे २०१७. 


संध्या बावनकुळे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , एस-विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर 


यांजकडून 


क्रमांक टीएनए/ युएलआर/ एचएसजी/(टिसी)/२७१७४/ २०१७-२०१८ / सन 
२०१७ . - नटराज पॅलेस को - ऑप. हौसिंग सोसा . लि ., सर्व्हे नं . १७७ ओ , 
हिस्सा नं . २, ओ. पी ., कल्याण - अंबरनाथ रोड , उल्हासनगर -३ ता . 
उल्हासनगर , जि . ठाणे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे . 

उक्त अधिनियमाच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चे नियम १०( १ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण ‘ गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 

एस . एम . गोसावी , 
कल्याण , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २१ एप्रिल २०१७ . 

उल्हासनगर तालुका . 
भाग एक ( को .वि .पु.) - ३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस-विभाग 

मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम/ डब्ल्युएस / जीएनएल / ओ /२२३९ /१७-१८/ सन २०१७. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , गॅलरीया को - ऑप प्रिमायसेस सोसायटी लि ., बि नं . ९ , 
सेक्टर नं . ४ ए, सी टी एस नं . ४ ते ११ , १६, १७, १९ अॅण्ड २० पार्ट 
ऑफ व्हीलेज , पवई हिरानंदानी गार्डन , पवई , मुंबई ४०० ०७६ . ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा अधिनियम . २४ ) 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण औद्योगिक संस्था असून उप वर्गीकरण औद्योगिक 
उत्पादक संस्था असे करण्यात आले आहे . 


नवी मुंबई , 
दिनांक ३ मे २०१७ . 


संध्या बावनकुळे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , एस-विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १७ - २३, २०१७/ श्रावण २६- भाद्र १, शके १९३९ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई पुर्व व पश्चिम 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग 
उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा , 

मुंबई यांजकडून 
___ मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस /पीआरडी/ आय / १९९१/ २०१७-१८ /२०१७. सहायक 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/एचएसजी/(टिसी)/ १३४२१/ २०१७- १८ . निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत 
याद्वारे अधिसुचित करण्यांत येते की साईकृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहे की , कांबळे औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादीत , ९/ २२९ / 
मर्यादित , भुखंड क्र . ओ. एम -३, आर . एस. सी . ३१ , गोराई- २, सीएस .क्र .१८८ ३१९३ , टागोर नगर , विक्रोळी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०८३ ही संस्था महाराष्ट्र 
( भाग ), मुंबई ४०० ०९२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) ९( १ ) अन्वये 
१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) यांच्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 
संस्था , १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था औद्योगिक संस्था असून उप वर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था 
असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले असे करण्यात आले आहे . 
आहे . 

संध्या बावनकुळे, 
नितिन काळे , नवी मुंबई , 

सहायक निबंधक , 
उप निबंधक , 

दिनांक २० एप्रिल २०१७. सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई . 
सहकारी संस्था,मुंबई पुर्व व पश्चिम 
उपनगरे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस-विभाग 
दिनांक ३ मे २०१७ . मंडळ , म्हाडा मुंबई . 

मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम/ डब्ल्युएस /पीआरडी/ आय/ १९९२/ २०१७- १८/ २०१७. सहायक 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस-विभाग 

निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत 
मुंबई यांजकडून 

आहे की , प्रमिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , ५/ बी , 

२५३८ / १५० टागोर नगर , विक्रोळी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०८३ ही संस्था 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस/पीआरडी/ आय/ १९३९ / २०१७-१८ / २०१७. सहायक 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) ९( १ ) 
निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत 

अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
आहे की , निलांबरी औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादीत , २/१४ 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
रामवाडी, हरीयाली व्हीलेज , विक्रोळी ( पुर्व), मुंबई ४०० ०८३ ही संस्था 

वर्गीकरण औद्योगिक संस्था असून उप वर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) ९( १ ) 

संस्था असे करण्यात आले आहे . 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १०( १) अन्वयेतिचेवर्गीकरण 

संध्या बावनकुळे , 
औद्योगिक संस्था असून उप वर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था 

नवी मुंबई , 

सहायक निबंधक , 
असे करण्यात आले आहे . 

दिनांक २१ एप्रिल २०१७ . सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई . 

संध्या बावनकुळे, 
नवी मुंबई , 

सहायक निबंधक , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग 
दिनांक २० एप्रिल २०१७ . सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई . 

मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस /पीआरडी/ आय/ १९८९ / २०१७- १८ / २०१७. - सहायक 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग 

निबंधक, सहकारी संस्था , एस-विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत 
मुंबई यांजकडून 

आहे की , अर्नवी औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादीत , महाराष्ट्र 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस/पीआरडी/ आय/ १९४१/ २०१७-१८/ २०१७. सहायक 

हौसिंग बोर्ड कामगार वसाहत मायसागर को ऑप हौसिंग सोसा . लि . , 
निबंधक , सहकारी संस्था , एस-विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत 

टागोर नगर, ग्रुप नं . ३ , विक्रोळी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०८३ ही संस्था 
आहे की , विशाल औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , चाळ नं . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) ९( १ ) 
१११/ २२१० ग्रुप नं . ५ बी , टागोर नगर , पोलीस वसाहत , विक्रोळी ( पूर्व) , 

अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
टागोर नगर , मुंबई ४०० ०८३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) ९( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व 

वर्गीकरण औद्योगिक संस्था असून उप वर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ 

संस्था असे करण्यात आले आहे. 
चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण औद्योगिक संस्था असून उप 

संध्या बावनकुळे , 
वर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था असे करण्यात आले आहे . नवी मुंबई , 

सहायक निबंधक , 
संध्या बावनकुळे , 

दिनांक २० एप्रिल २०१७. सहकारी संस्था , एस-विभाग , मुंबई . 
नवी मुंबई , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २० एप्रिल २०१७. सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७- २३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ १९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस-विभाग सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 
मुंबई यांजकडून 

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी/( टीसी)/३४०२/२०१६-१७/२०१७. 
क्रमांक एमयुएम/ डब्ल्युएस/पीआरडी/ आय/ १९३७/ २०१७- १८ / २०१७. - सहायक सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड 
निबंधक , सहकारी संस्था , एस-विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत 

याद्वारे अधिसूचित करीत आहे मुंब- आई कन्सॉरटियम फेज -२ सहकारी 
आहे की , सोनीया औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादीत रुम नं . 

गृहनिर्माण संस्था मर्या., मौजे हेदुटणे , सर्वे नं . १, हिस्सा नं . ३ , हुदुटणे, 
१०६ , ११बी, रत्नदीप को ऑप हौसिंग सोसा . लि ., कर्वे नगर कांजुर , 

ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ 

(टिसी)/३४०२/ २०१६-२०१७ / सन २०१७, दिनांक १७ मार्च २०१७ ने ही 
भांडुप ( पूर्व), मुंबई ४०० ०४२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) 
१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) ९( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व 

च्या कलम ९( १ ) अन्वये तीचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण 
चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण औद्योगिक संस्था असून उप 

गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू मालकी हक्क गृहनिर्माण 
वर्गीकरण ‘ औद्योगिक उत्पादक संस्था असे करण्यात आले आहे . 

संस्था असे करण्यात आले आहे . 

संध्या बावनकुळे , 
नवी मुंबई , सहायक निबंधक , 

चेतन ए . चौधरी , 
पनवेल - रायगड , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २० एप्रिल २०१७ . सहकारी संस्था , एस-विभाग , मुंबई . 

दिनांक १७ मार्च २०१७ . सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग 

मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस /पीआरडी/ आय /१९३८ / २०१७- १८ /२०१७. सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , संस्कृती औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादीत , गजानन 
चौक जवळ , ४०/ ७८५ , कन्नमवार नगर ग्रुप नं . १ , विक्रोळी (पूर्व), 
मुंबई ४०० ०८३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा . २४ ) ९( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा 
नियम १०( १) अन्वयेतिचेवर्गीकरण औद्योगिक संस्था असून उप वर्गीकरण 
औद्योगिक उत्पादक संस्था असे करण्यात आले आहे . 

संध्या बावनकुळे, 
नवी मुंबई , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २० एप्रिल २०१७. सहकारी संस्था , एस-विभाग , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी/( टीसी)/ ३४०३/ २०१६-१७/ २०१७. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , भारत सहकार सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या., सर्व्हे नं . १०३ / ब , हिस्सा नं . ५, ब/ १ , मोहो गांव , ता . पनवेल , 
जि . रायगड , आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी/(टिसी)/ ३४०५/ २०१६- २०१७ / 
सन २०१७, दिनांक १७ मार्च २०१७ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये तीचे 
उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 


पनवेल - रायगड , 
दिनांक १७ मार्च २०१७ . 


चेतन चौधरी , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी/( टीसी)/ ३४०५/ २०१६- १७/ २०१७. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , साई पार्क सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या., सर्वे नं . ५ , हिस्सा नं . ५, नांदगांव , ता . पनवेल , जि . रायगड , 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी/(टिसी)/३४०५/२०१६- २०१७ / 
सन २०१७, दिनांक २९ मार्च २०१७ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये तीचे 
उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १० ( १) अन्वयेतिचेवर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई पुर्व व पश्चिम 
उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा , 

मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी/(टिसी)/ १३४२३/ २०१७-२०१८. 
याद्वारे अधिसुचित करण्यांत येते की संस्कार एकता सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , चाळ क्र . २० ते २६ , भारत नगर , बांद्रा ( पूर्व) , मुंबई 
४०० ०५१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ 
चा महा. २४ ) यांचा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ 
चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप 
वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


चेतन चौधरी , 


पनवेल - रायगड , 
दिनांक २९ मार्च २०१७ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल . 


मुंबई , 
दिनांक ११ मे २०१७. 


नितिन काळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

मुंबई पुर्व व पश्चिम उपनगरे 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा , मुंबई . 


भाग एक ( को. वि .पु.) - ३अ 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७- २३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पेण- रायगड यांजकडून । व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

१९६१ मधील नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
आदेश 

असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले 
क्रमांक आरजीडी/पीईएन/ एचएसजी/(टीसी )/ ३४७५ / सन २०१७. - सहायक 

आहे . 
निबंधक , सहकारी संस्था, पेण - रायगड जाहिर करतात की , रमाई कॉम्प्लेक्स 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था म. प्रभुआळी- पेण , ता . पेण , जि . रायगड , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) 

डॉ . स्मिता गायकवाड , 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे . 

सहनिबंधक , 
मुंबई , 

सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), 
उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 

दिनांक ८ मे २०१७. 

झो . पु. प्रा ., मुंबई . 
संस्थांचे नियम , १९६१ मधील नियम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे करण्यात आले आहे . 

सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , झो . पु . प्रा . 
बाळकृष्ण हांडे, 

मुंबई , यांजकडून 
पेण , सहायक निबंधक , 

आदेश 
दिनांक ४ मे २०१७ . सहकारी संस्था , पेण - रायगड . 

क्रमांक झोपुप्रा/ सहनि/ कार्यासन- १ / टे. सी . १/ ३२६५ / सन २०१७. 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई पुर्व व पश्चिम प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी 
उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा प्रमाणपत्र बल्लाळेश्वर एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
मुंबई यांजकडून 

न . भू. क्र . ८९३ , ८९३/ १ व ८९४ , सेंट फ्रान्सीस झेविअर चर्चसमोर , कांजूर 
आदेश 

व्हिलेज रोड , कांजुरमार्ग ( पूर्व), मुंबई ४०० ०४२ ही संस्था महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९( १ ) 
क्रमांक एमयुएम/ एमएचडीबी/एचएसजी/(टिसी)/ १३४२०/ २०१७ -२०१८ . अन्वये नोंदणी क्रमांक एम. यु. एम / एस . आर. ए./एच. एस. जी ./टि . सी ./१२७९२/ 
- याद्वारे अधिसुचित करण्यांत येते की छत्रपती शिवाजी महाराज सहकारी सन २०१७, दिनांक ८ मे २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , पत्ता :- इमारत क्र . २ओ आणि बी , पी .एम . जी . पी . कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १०( १ ) 
कॉलनी, म्हाडा वसाहत , मानखुर्द, मुंबई ४०० ०४३ . नोंदणी क्रमांक एमयुएम / अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
एमएचडीबी/ एचएसजी/(टिसी)/१३४२० / २०१७-२०१८ ही संस्था महाराष्ट्र सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९( १ ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ नियम चा नियम १०( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 

डॉ . स्मिता गायकवाड , 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 

सहनिबंधक , 
मुंबई , 
नितिन काळे , 

सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 

दिनांक ८ मे २०१७. 
उप निबंधक , 

झो .पु. प्रा ., मुंबई ( प्रभारी). 
सहकारी संस्था , मुंबई पुर्व व पश्चिम 

उपनगरे मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई 
दिनांक २७ एप्रिल २०१७. मंडळ , म्हाडा , मुंबई . 

यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - सी /एचएसजी/( टीसी)/ ३९६/ २०१७- १८ / 
सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो .पु. प्रा . सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विमाग , मुंबई याद्वारे 
मुंबई, यांजकडून 

अधिसूचित करीत आहे की , रिद्धीसिद्धीभवन को - ऑप - हौसिंग सोसायटी 
आदेश 

लि ., २/ १२, बाबू गेनू रोड , मुंबई ४०० ००२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९( १) अन्वये 
क्रमांक झोपुप्रा/ सहनिस / कार्यासन - १/ टे . सी .६ / सन २०१७/ ३२७० . नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १०( १ ) अन्वये तीचेवर्गीकरण 
प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण ‘ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
प्रमाणपत्र प्रिमियर रेसिडेन्सीस जी विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था , संस्था असे करण्यात आले आहे. 
सीटीएस क्र . ६३७ ( पार्ट ), ६३७/ ४४ ते ४६ , ६३७/ ४९ ( पार्ट ), ६३७ / ५३ 
( पार्ट ), ६३७/ ५४ ते ५६, ६३७/५८ ( पार्ट ), ६३७/ ५९ ते ७७, ६३७/ ७८ ( पार्ट ) , 
६३७/ ८७ ते १२१ मौजे कुर्ला, तालुका कुर्ला, किरोळ रोड , एल . बी . एस . 

सतिश मा . तोटावार , 
मार्ग समोर, कुर्ला( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०७० या नावाने दिली असून , ही । 

सहायक निबंधक , 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) 

दिनांक ३१ जुलै २०१७. सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई . 
कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम .यु .एम / एस . आर.ए ./ एच. एस . जी ./ 
टि . सी ./ १२७९३ / सन २०१७, दिनांक ८ मे २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली 


मुंबई , 


मुंबई , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७- २३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ 


२१ 


ठाणे, 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

( ४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय. 
अधिसूचना 

( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ४०/ २०१७. - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस 

परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना ____ (६) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत 
यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध ___ असलेले ठिकाण . 
मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने , निदर्शने , घेराव, धरणे , सभा इ. कार्यक्रमांचे 

सदर मनाई आदेश दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी ०० -१० वाजेपासून 
आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे . माहे - ऑगस्ट २०१७ महात 

दिनांक २८ ऑगस्ट २०१७ रोजी २४ -०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी श्रीकृष्ण जन्मोत्सव , दिनांक 

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
१५ ऑगस्ट २०१७ रोजी स्वातंत्र दिन व गोपाळकाला ( दहिहंडी) , 

सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 
दिनांक १७ ऑगस्ट २०१७ रोजी पतेती, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी पोळा , दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी हरतालीका , दिनांक 
२५ ऑगस्ट २०१७ रोजी श्रीगणेश चतुर्थी ( गणपती अगमन), दिनांक 

परम बीर सिंह , 
२८ ऑगस्ट २०१७ रोजी ऋषीपंचमी (दिड दिवस गणपती विसर्जन ) दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७. पोलीस आयक्त , ठाणे शहर . 
असे सण साजरे होणार आहेत . 
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून 
अबाधित राखण्यासाठी मी , परम बीर सिंह , पोलीस आयुक्त, ठाणे 

अधिसूचना 
शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७( १) व 
( ३ ) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व 

क्रमांक वि . शा . / स. सा . क . / परीक्षा / मनाई आदेश / १९ / २०१७ . 
सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत कर सहायक परीक्षा 

२०१७, दिनांक २० ऑगस्ट २०१७ रोजी सकाळी १०- ३० ते १२-०० 
(१) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले, बंदुका, लाठ्या किंवा शरीरास 

वा . या वेळेत परिमंडळ १ -ठाणे हद्दीत ०३ व परिमंडळ ५ - वागळे 
इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 

इस्टेट हद्दीत ०६ अशा एकूण ०९ परीक्षा उप केंद्रावर घेण्यात येणार 
( २) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा साधने आहेत . 
जमा करणे. 

त्याअर्थी, परीक्षा केंद्राभोवतलच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

जमाव जमून परीक्षा केंद्रातील इमारती मधील सार्वजनिक मालमत्तेचे 

नुकसान करून सार्वजनिक शांतता भंग करण्याची दाट शक्यता आहे. 
( ४ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे 

तसेच झेरॉक्स सेंटर, फॅक्स सेंटर, टेलिफोन बुथ , मोबाईल फोन , 
इत्यादी. 

डीजीटल डायरी, पेजर, लॅपटॉप , आयपॉड , मायक्रोफोन इत्यादींचा 
( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . तत्सम साधनांचा वापर करून गैरप्रकार केले जाण्याची शक्यता नाकारता 

येत नाही . 
(६ ) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील 
शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल ___ मी , परम बीर सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, मला इएक्सएम / 
अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रदर्शित करणे . 

०७८३/ ५५० / एसपीएल - २, गृह विभाग , मंत्रालय , मुंबई- ३२, दिनांक 

१ मे १९८३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून परिक्षार्थी, 
( ७ ) ५ किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा 

पर्यवेक्षक , परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी खेरीज करून 
घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 

परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स सेंटर , टेलिफोन बुथ, 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . मोबाईल फोन , पेजर लॅपटॉप, आयपॉड , मायक्रोफोन इ. तत्सम साधनांचा 
__ “ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या 

वापर करण्यास व सदरची दुकाने , सेवा बंद ठेवण्याबाबत आदेश 

निर्गमित करीत आहे. 
आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे. ” 

सदरचा आदेश दिनांक २० ऑगस्ट २०१७ रोजी ०९ - ०० वाजेपासून 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार 

१३ -०० वा . पर्यंत अंमलात राहील . 
नाहीत : 

मी, सुचीत करतो की , या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व 
(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 

महाविद्यालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय 

भागात चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाद्वारे जाहीर करून , प्रसिद्धी 
( २) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 

करावी. त्यासंबंधीने आवश्यक त्या नोंदी घ्याव्यात . 
(३) सरकारी/ निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले 

ठाणे , 

परम बीर सिंह, 
दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७ . पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 


लोक . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १७ - २३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ 


पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

प्रतिबंधात्मक आदेश 
क्रमांक पोआ/ नमुं / वि . शा ./ म. आ ./ ३४६९ / २०१७. - ज्याअर्थी, नवी 
मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने , 
धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन 
करतात , दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी श्रीकृष्ण जयंती, दिनांक 
१५ ऑगस्ट २०१७ रोजी गोपाळकाला / दहीहंडी, स्वातंत्र दिन , दिनांक 
१७ ऑगस्ट २०१७ रोजी पतेती, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ रोजी 
पर्युषण पर्वारंभ ( जैन धर्मिय सण ) तसेच दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी पोळा सण व दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी हरितालिका असे 
सण व उत्सव साजरे केले जाणार आहेत . नवी मुंबई पोलीस 
आयुक्तालयामध्ये कायद व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये या 
दृष्टीकोनातून तरी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व 
सव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये. या दष्टीकोनातन दिनांक १० 
ऑगस्ट २०१७ रोजीचे ००- ०१ वा . पासून ते दिनांक २४ ऑगस्ट 
२०१७ रोजीचे २४ - ०० वा. पर्यंत १५ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस 
अधिनियम सन १९५१ च्या कलम ३७(१ ) व ( ३) चा अंमल जारी 
करणे आवश्यक आहे. 

( २) आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई 
पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

( ३) त्याअर्थी, मी , राजेश बनसोडे, पोलीस उप आयुक्त , विशेष 
शाखा. नवी मंबई . मला पोलीस आयक्त , नवी मंबई यांच्या आदेशान्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १० ऑगस्ट 
२०१७ रोजीचे ०० -०१ वाजल्यापासून ते दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ 
रोजीचे २४ -०० वाजल्यापर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली 
कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य 
बरोबर नेणे . 

( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार 
करणे . 

( क) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका, रिव्हॉल्वर , 
देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी 
वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे , बाळगणे , 
जमा करणे, तयार करणे. 


( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 
पुढाऱ्यांचे चित्राचे प्रतिमेचेप्रदर्शन व दहन करणे. 
__ ( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 

( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे , 
कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 

( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 
येईल असे वर्तन करणे . 
( ४) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ चे पोट 
कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 
करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगी शिवाय 
सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 

(५ ) वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी , प्रेतयात्रा , 
सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 
___ (६ ) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व 
ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 
( ७ ) सदरचे आदेशाची जाहिररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 

( ८ ) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यनिशी दिलेला आहे. 


नवी मुंबई, 
दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७ . 


राजेश बनसोडे, 
पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा , 

नवी मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७- २३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ २३ 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (२), पुर्व उपनगरे, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मुंबई /जिउनि २ / बी - ३ / क . १५६ / व . अधि ./ १७४३/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एस . सोनवणे, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था 
( २ ), पूर्व उपनगरे , मुंबई या आदेशान्वये पद्मभूषण वसंतदादा पाटील सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई नोंदणी क्र . बीओएम / २ / डब्ल्यु 
एल / आर . एस . आर . / सी . आर / ८२०२/ सन १९९३- १९९४ या संस्थेच्या खालील अधिकारी / अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसूल प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून २१ जून २०१७ ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अ . क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(१ ) ( २) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . सुनिल शिवराम वाकळे वसुली व विक्री अधिकारी / वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 

व्यवस्थापक 
अटी. 

(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकारी कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकार यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ ३, अ- ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , यांचे कार्यालयात सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूल अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 
मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी . 

__ ( ६ ) त्याबाबतचा नमुना अ -१, अ -२ , अ - ३, अ- ४ सोबत जोडला आहे . मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ 
२०१३ दि बेसीन कॅथॉलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश 
विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या 
अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

__ ( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान 
केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
___ (९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह 
कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही, त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , पदभषण वसंतदादा पाटील सह . 
पतसंस्था मर्या. " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

__ ( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका व अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 
__ ( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखला दाखवल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर 
कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 


काय 


मुंबई, 
दिनांक २१ जून २०१७ . 


डॉ . पी . एस . सोनवणे, 

__ जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था ( २), पूर्व उपनगरे , मुंबई . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १७ - २३, २०१७ / श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ 


( १ ) 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क . १५६/ अधिप्रदान / ६१६४/ २०१७ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्रीमती बी . एस . माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी 
या आदेशान्वये श्रमिक सहकारी पतपेढी मर्या., साखर , ता . राजापूर या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
१ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अ . क्र . अधिकार करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 

व कार्यरत शाखा 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री. महेश पांडुरंग वाटवे वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी राजापूर तालुका 
अटी . 

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यक भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येईल . 

( २ ) सदरचे अधिकारी सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ ३ ”, “ अ- ४ ” व “ ब ” कर्ज वसूलीची माहिती 
सबंधीत जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा 
राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती 
सादर करावी . 

___ ( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआपा रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक संस्थास्तरावर 
स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 

( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ- १, ” “ अ- २ , ” “ अ- ३, ” “ अ- ४ ” सोबत जोडला आहे . मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट 
याचिका क्र . १९४२ / २०१३ दि बेसीन कॅथॉलिक को - ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ 
रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये 
प्राप्त असलेल्या अधिकारनुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह 
कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही, त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी " 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , श्रमिक सहकारी पतपेढी मर्या., साखर 
ता . राजापूर ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका व अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

बी . एस . माळी, 
रत्नागिरी . 

जिल्हा उप निबंधक , 
दिनांक २८ जुलै २०१७ . 

सहकारी संस्था , रत्नागिरी. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR: SHRI PARSHURAMJAGANNATH GOSAVI . 


